भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान,सोलापूर या संस्थेच्या 
मंगरूळ (यमगरवाडी) ता.तुळजापूर जि.उस्मानाबाद 
येथे कार्यरत असणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या माध्यमिक 
आश्रमशाळेसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
पदांना मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. विभशा-२०१५/प्र.क्र.२८४/विजाभज-२ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, पहिला मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- शासन निर्णय विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागस प्रवर्ग कल्याण विभाग 
क्रमांक- विभशा-२०१५/प्र.क्र.२८४/विजाभज-२, दि.१६ मे, २०१८ 


शुध्दीपत्रक- 

संदर्भिय शासन निर्णयाच्या Tea oF अ.क्र.०२ च्या -शेरा या रकान्यामध्ये नमूद “सदर शिक्षण 
सेवकांची ०३ वर्षे सेवा समाधानकारक असल्यास व संस्थेने त्यांच्या कायम मान्यतेचा प्रस्ताव सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास सादर केल्यास सक्षम प्राधिकारी यांनी सदर शिक्षण सेवकास सहाय्यक शिक्षक पदावर कायम 
मान्यता देताना त्यास रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे ४२००/- ही वेतनश्रेणी लागू राहील.” ऐवजी “सदर शिक्षण 
सेवकांची ०३ वर्षे सेवा समाधानकारक असल्यास व संस्थेने त्यांच्या कायम मान्यतेचा प्रस्ताव सक्षम 
प्राधिकाऱयास सादर केल्यास सक्षम प्राधिकारी यांनी संबंधित शिक्षण सेवकास सहाय्यक शिक्षक पदावर 
कायम मान्यता देताना त्यास रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे ४३००/- ही वेतनश्रेणी लागू राहील.”, असे वाचण्यात 
यावे. 


odd शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले आहे. त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०८२६१५१४१४२४२२ असा असुन ते डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 
Date: 2021.08.26 16:23:41 +05'30' 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wd: 
१) अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय मुंबई 
२) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) धर्मदाय आयुक्‍त अमरावती विभाग. 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद उस्मानाबाद 
५) प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, लातूर 
६) सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण, उस्मानाबाद 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विभशा-२०१५/प्र.क्र.२८४/विजाभज-२ 


७) जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद उस्मानाबाद 

८) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

९) सहसंचालक (सुधारणा) लेखा व कोषागारे,मुंबई. 

१०) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता,महाराष्ट्र (मुंबई/नागपूर) 

११) महालेखापाल, लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र (मुंबई/नागपूर) 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 

१३) अध्यक्ष/सचिव, भटके विमुक्त प्रतिष्ठान,७९४,दक्षिण कसबा, शिवस्मारक जवळ, सोलापूर. 
१४ निवडनस्ती, कार्यासन-विजाभज-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


